कुष्ठरोग निवारणासाठी सन २०२४-२०२५ या 
वित्तीय वर्षात पुनर्वसन तत्त्वावर स्वयंसेवी 
संस्थांना सहायक अनुदान वितरित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः कुनिका-२०२०/प्र क्र.५०६/आरोग्य -५ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, १० वा मजला 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१ 
दिनांक: १९ जुले,२०२४ 


वाचा -: 


१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः कुनिका २०११/प्र.क्र.3२१/आरोग्य-५, 
दि.२१ मार्च, २०१२ 
२) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः कुनिका २०२०/प्र.क्र.५०६/आरोग्य-५, 
दि.०५ डिसेंबर, २०२३ 
३) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः कुनिका २०२०/प्र.क्र.५०६/ 
आरोग्य-५, दि.२८ डिसेंबर,२०२३ 
8) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३, दि.०१ एप्रिल, २०२४ 
५) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (कुष्ठरोग व क्षयरोग), पुणे-६ यांचे पत्र क्र.ससंआसे/कुष्ठवक्षय 
/अनुदानशाखा/पुर्नवसन तत्व/सन २०२३-२४/प्रलंबित अनुदान/न.क्र.८०/६१५५-५७/२४, 
दि.२२ मे, २०२४ 
प्रस्तावना - : 
उपरोक्त संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयानुसार पुनर्वसन तत्त्वावरील कुष्ठरुग्णांसाठी प्रतिरुग्ण 


जास्तीत जास्त रु.२,०००/- प्रमाणे अथवा परिरक्षणार्थ खर्चाच्या ८०% यापैकी कमी असेल ती रक्‍कम या 


प्रमाणात दरमहा संस्थेने प्रत्यक्ष भरती केलेल्या रुग्णांप्रमाणे अनुदान देण्यात येते. याकरिता संदर्भ क्र.५ येथील 


सहसंचालक, आरोग्य सेवा (कुष्ठरोग व क्षयरोग), पुणे-६ यांच्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने सन २०२४-२५ या 


वित्तीय वर्षातील तरतूदीमधीळल रु.१,३८,२३,४२५/- ( रु. एक कोटी अडोतीस लाख तेवीस हजार areal 


पंचवीस फक्त ) इतके सहायक अनुदान पुनर्वसन तत्त्वावरील ११ स्वयंसेवी संस्थांना वितरीत करण्याची बाब 


शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः कुनिका 2020/4 क्र ५०६/आरोग्य -4 
शासन निर्णय-: 


कुष्ठरूग्णांसाठी पुनर्वसन तत्वावर काम करणाऱ्या ११ स्वंयसेवी संस्थाना सहायक अनुदाने 


देण्यासाठी सन २०२४-२५ या वर्षाकरिता “लेखाशिर्ष २२१० ०७४५, ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या 


उद्दिष्टाखाली रू.४.५० कोटी इतकी अर्थसंकल्पिय तरतूद करण्यात आली आहे. उपरोक्त उद्िष्टांतर्गतच्या 


रू.१.५० कोटी मंजूर लेखानुदानातून खाली दर्शविल्याप्रमाणे कुष्ठरूग्णांसाठी पुनर्वसन तत्वावर काम 


करणाऱ्या ११ स्वंयसेवी संस्थाना रू.१,३८,२३,४२५/- ( रु. एक कोटी अडोतीस लाख तेवीस हजार चारशे 


पंचवीस फक्त ) इतक्या सहायक अनुदानाच्या वितरणास संदर्भ क्र.१ येथील दि.२१ मार्च, २०१२ रोजीच्या 


शासन निर्णयातील अटींच्या पुर्ततेच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. संस्थेचे नाव कालावधी प्रत्यक्ष देय अनुदान 
हजर 
रुग्ण 
१ कुष्ठरोग निवारण समिती | जानेवारी २०२३ ते| ३६० । रु.७,०१,८७४/- 
श्ांतीवन नेरे, जि.रायगड सप्टेंबर २०२३ 
ऑक्टोबर २०२३ ते| १२० । रु.२,३३,४५०/- 
डिसेंबर २०२३ 
२ | सॅनिटोरिअम फार लेप्रसी पेशंट, | जानेवारी २०२३ FT] ५७ रु.१,१३,९६९/- 
मु.पो. वीर मांडकी, ता.पुरंदर, | मार्च २०२३ 
जि.पुणे एप्रिल २०२३ ते | रु.१,९७,१४८/- 
सप्टेंबर २०२३ 
३ | आनंदग्राम सोसायटी डुडुळगांव, | जानेवारी २०२३ ते| १२ रु.२४,०००/- 
आळंदी देवाची, जि.पुणे मार्च २०२३ 
४ । कुष्ठरोग पुनर्वसन केद्र गोरापूर | जानेवारी २०२३ ते| ३३ रु. ६६,०००/- 
वडाळा मिठान, ता.नेवासा, | मार्च २०२३ 
जि. अहमदनगर एप्रिल २०२३ ते| 33 रु. ६६,०००/- 
जून २०२३ 
जुले २०२३ ते| ३३ रु. ६१६,०००/- 
सप्टेंबर २०२३ 
4 ।मराठवाडा लोकसेवा मंडळ, । जानेवारी २०२२ ते| २३७ रु.४,३८,४१५/- 
नेरली, जि.नांदेड मार्च २०२३ 


शासन निर्णय क्रमांकः कुनिका 2020/4 क्र ५०६/आरोग्य -4 


अ.क्र. संस्थेचे नाव कालावधी प्रत्यक्ष देय अनुदान 
हजर 
रुग्ण 
६ । नवनिर्माण समाजसेवक संघ | जानेवारी २०२३ ते| १११ रु.२,२२,०००/- 
मोराणे, जि.धुळे मार्च २०२३ 
एप्रिल २०२३ TF) २३९ । रु.४,७८,०००/- 
सप्टेंबर २०२३ 
७ ।विदर्भ महारोगी सेवा मंडळ, | जानेवारी २०२३ ते| ३२३ रु.६,३६,१३२/- 
तपोवन, जि.अमरावती मार्च २०२३ 
एप्रिल २०२३ ते| ६५४ | रु.१२,९९,३४५/- 
सप्टेंबर २०२३ 
ऑक्टोबर २०२३ T| ३३२ | रु. ६,५७,४४४/- 
डिसेंबर २०२३ 
८ । महारोगी आश्रम, काशीखेड | जानेवारी २०२३ ते| ३७ रु.६८,८०३/- 
ता.धामणगांव रेल्वे जि. मार्च २०२३ 
अमरावती एप्रिल २०२३ ते| ७७ रु.१,४९,२१०/- 
सप्टेंबर २०२३ 
ऑक्टोबर २०२३ ते| ३९ रु.७५,३८६/- 
डिसेंबर २०२३ 
९ | महारोगी सेवा समिती आनंदवन, | एप्रिल २०२३ ते। १२२० | रु.२४,४०,०००/- 
वरोरा, जि.चंद्रपूर जून २०२३ 
जुले २०२३ ते| ११८८ | रु.२३,७६,०००/- 
सप्टेंबर २०२३ 
ऑक्टोबर २०२३ ते | ११६४ । रु.२३,२८,०००/- 
डिसेंबर २०२३ 
7 महारोगी सेवा समिती SAG | जानेवारी 2023 ते| २३८ । रु.४,६५,७२१/- 
वर्धा जून २०२३ 
जुले २०२३ ते| १२२ | रु.२,४०,५२८/- 
सप्टेंबर २०२३ 
११ | महात्मा गांधी शिक्षण संस्था | जानेवारी २०२३ ते| २४० | रु.४,८०,०००/- 
चावर्दा जि.बुलढाणा जून २०२३ 
एकूण ६९६९ ।रु.१,३८,२३,४२५/- 


शासन निर्णय क्रमांकः कुनिका २०२०/प्र क्र ५०६/आरोग्य -4 


२. सन २०२४-२५ या वित्तीय वर्षात कुष्ठरूग्णांसाठी पुनर्वसन तत्वावर काम करणाऱ्या ११ स्वंयसेवी 


संस्थाना सहायक अनुदान वितरणाचा प्रस्ताव सादर करताना संदर्भ क्र.४ येथील वित्त विभागाच्या 


दि.०१ एप्रिल, २०२४ रोजीच्या शासन परिपत्रकासोबतच्या मुद्दा क्र. ९ मधील तपासणी सूचीनुसार क्र.१ ते १० 


मधील सर्व अटींची पुर्तता केली असल्याचे प्रमाणपत्र सहसंचालक्र, आरोग्य सेवा (कुष्ठरोग व क्षयरोग) यांनी 
सादर केले आहे. तसेच, संबंधित संस्थांना यापुर्वी वितरीत केलेल्या निधीची उपयोगिता प्रमाणपत्रे देखील 


प्रस्तावासोबत सहसंचालक, आरोग्य सेवा (कुष्ठरोग व क्षयरोग) यांनी सादर केली आहेत. 


३. सहसंचालक (कुष्ठरोग व क्षयरोग), पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले असून, 


त्यांनी वरील अटी पुर्ण केल्याची खातरजमा करुन संबंधित सहायक अनुदान अदा करण्याची कार्यवाही 


करावी. तसेच, सदर अनुदानाशी संबंधित देयके संबंधित जिल्हयाच्या अधिदान व लेखा अधिकारी अथवा 


कोषागार अधिकारी यांच्याकडे सादर करण्यासाठी सहाय्यक संचालक, आरोग्य सेवा (कुष्ठरोग) यांना 


आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. त्यांनी मंजूर अनुदानापेक्षा जास्त खर्च करु 


नये व खर्चाचा ताळमेळ घाळून अहवाल तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करावे. तसेच, या संदर्भातील सर्व 


विहीत कार्यपध्दती अवलंबून सदरचा खर्च होईल याबाबत आवश्‍यक ती खातरजमा करण्यात यावी. 


४. याबाबतचा खर्च मागणी क्र.आर-१, प्रधानशिर्ष २२१०, वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य उपशिर्ष 


(09) (१८) कुष्ठरोग मुक्‍त झालेल्या रोग्यांना पुनर्वसनासाठी अनुदाने, ३१- सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 


(२२१००७४५) या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व चालू वित्तीय वर्ष २०२४-२५ च्या मंजूर अनुदानातून 


भागविण्यात यावा. 


५. सदर आदेश नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२१५/का-१४७२, दि.२८.०६.२०२४ व वित्त 


विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.३८९/२०२४/व्यय-१३, दि.०३.०७.२०२४ अन्वये मिळालेल्या मान्यतेने 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः कुनिका २०२०/प्र क्र ५०६/आरोग्य_५ 
६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२४०७१९१०३७५००५१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by MAHESH GURULING 
MA LH F S LH HANSHETTI 

DN: c=IN, O=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

ou=URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT, 

2.5.4.20=5d541c6ddf0221a38b5bf1 7bde071c16 
G U R U |_| N G e4fc5d59c6c056a12206b90f86b0b039, 

postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serialNumber=B2EDCC53DBB4AA0ABD5E56CE 


LH A N S LH ETT] B34FAF620B051435FE8057488BAB1D4B20721F 
D1, cn=MAHESH GURULING HANSHETTI 
Date: 2024.07.19 11:33:53 +05'30' 
(महेश हंशोट्टी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखापरीक्षा), मुंबई. 
२) आयुक्‍त आरोग्य सेवा, आरोग्य भवन, मुंबई. 
३) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 
४) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
५) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


६) संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

७) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (कुष्ठरोग व क्षयरोग), पुणे. 

८) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), मुंबई. 

९) कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग, (व्यय-१३) मंत्रालय, मुंबई. 

१०) कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग, (का-१४७२) मंत्रालय, मुंबई. 

१०) अवर सचिव (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११) निवडनस्ती (आरोग्य-५) 


